RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक ४४ 


बुधवार , नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ७० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ 


शुद्धीपत्र 
क्र . एमयुएम -२०२० / प्र.क्र .२ ९ १ / नवि -१७.- महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग - १ - अ - मध्य उप - विभाग , असाधारण क्र . ६४ , 
दि . १ नोव्हेंबर २०२१ , पृष्ठ क्र . १ ते २ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली , शासन अधिसूचना , नगरविकास विभाग , क्रमांक एमयुएम 
२०२० / प्र.क्र .२ ९ १ / नवि -१७ , यामध्ये पृष्ठ क्रमांक २ वर प्रारुप अधिसूचनेतील दुसरा परिच्छेद “ आणि ज्याअर्थी , उक्त उद्घोषणेमध्ये नमूद 

९ 
कालावधीत जिल्हाधिकारी , जळगाव यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या आक्षेप आणि सूचनांचा शासनाने विचार केला आहे ; ” याऐवजी “ आणि 
ज्याअर्थी , उक्त उद्घोषणेमध्ये नमूद कालावधीत जिल्हाधिकारी , अहमदनगर यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या आक्षेप आणि सूचनांचा शासनाने विचार 
केला आहे ; " असा वाचावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विद्या हम्पय्या , 


शासनाच्या उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


> 


